नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील परिसरातील 
मुख्य मल निसःरण लाईनचे बांधकाम या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३००/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ७ जानेवारी, २०१५. 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३००/तुरुंग-२, दिनांक १५.०२.२०१३. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.वबीएळडी/ 
नारोमका/मलनिस:रण/लाईन/५१८४/कक्ष-६(३), दि.०१.०५.२०१४. 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा-१ येथील शासन निर्णयाचा दिनांक “१५ फेब्रुवारी, २०१३" ऐवजी “ay फेब्रुवारी, २०१४” असा 
वाचावा. तसेच, सदर शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदात नमूद केलेली अंदाजपत्रकाची रक्‍कम रुपये 
२३,६०,५९५/- (रुपये तेवीस लक्ष साठ हजार Waal पंच्याण्णव फक्त) अशी वाचावी. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०१०६१३११३०९२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 


R av | al d fa on CN = Ravindra Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
=» GOVERNMENT OF 


| S h War G || ManaRAsHTRA, OU = HOME 


Date: 2015.01.07 10:46:31 +05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३००/तुरुंग-२ 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 
४. अधीक्षक, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
qo, अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १,१११ वा मजला, मुंबई-५, 
११. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


